मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस १३१७/(३८२/२०१७)/आ (वर्ग-१) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४.०६.२०१८. 


QIN आदेठा:- 


जलसंपदा विभागातील खालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांना मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 


संवर्गामध्ये (वेतनश्रेणी ३७४००-६७०००--ग्रेड वेतन रू.८९००/-) खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ 


/तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्री. राजन रसिकलाल शहा (खुला, ज्ये.क्र. २४) 


२. श्री. दिलीप दत्तात्रय तवार (खुला, ज्ये.क्र. २५) 


२. सदर अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ /तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे :- 


१. सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 


दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 


Aldred न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


२. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 


त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 


पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


३. सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 


करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


शासन निर्णय क्र. : एसएलएस १३१७/(३८२/२०१७)/आ(वर्ग-१) 


४. सदर अधिकार्‍्यांविरूध्द कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही. 


पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


3. 
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 
अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत =| Tala नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. असलेले पद पद 
धि २ ३ ae 5 
7 श्री. दिलीप दत्तात्रय तवार । अधीक्षक अभियंता | qersttaaaqqer| रिक्‍त पदी 
(स्थापत्य), गुण | प्रशासक, लाभक्षेत्र | पदोन्नतीने 
नियंत्रण, पुणे. विकास, औरंगाबाद. 
४. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या पदावर 
तत्काळ रूजू व्हावे. 


ष्‌. 


वरील पदोन्नत अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 


शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 


&. 


वरील परिच्छेद क्र.१ मधील अधिकाऱ्यांपैकी श्री. राजन रसिकलाल इाहा यांच्या सेवा मृद व 


जलसंधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या असून त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५ दि.१५.०६.२०१७ रोजीच्या महसुली विभाग वाटप नियमामधील 


तरतुदीनुसार वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागातील रिक्‍त असलेल्या पदावर सविस्तर 


पदस्थापनेचे आदेश मृद व जलसंधारण विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले | वाटप केलेला महसुली 
क्र पद विभाग 
हिं २ ३ै शिका 
7 श्री. राजन रसिकलाल शहा | अधीक्षक अभियंता औरंगाबाद. 
(स्थापत्य), कोयना 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. : एसएलएस १३१७/(३८२/२०१७)/आ(वर्ग-१) 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदाची तदर्थ पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र. ३०३/का-१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये 


कार्यवाही करण्यात येईल. 


Gi सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४१७०८२५९१२७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Jagdish Sajanik 


Prashant Jagdish ५५०५५ iia 


2.5.4.20=a8cd67058795ac5a961c2b41207cb6d24b79e17716af7 
54c9fc40fd4145416f1 


k INumber=217003e42c820ec29c89162937f98929453cc629 
aj a Nn | a | 5b34f71ea285041053a66aa7, cn=Prashant Jagdish Sajanikar 


Date: 2018.06.14 17:08:40 +05'30' 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (मृद व जलसंधारण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, औरंगाबाद. 

ह 

९ 


. सर्व महासंचालक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 
१०.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
११.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१२.उप सचिव (जल-२), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. : एसएलएस १३१७/(३८२/२०१७)/आ(वर्ग-१) 


१३.खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
१४.खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत). 

१६.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७.सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


